वर्ष ९ , अंक ५ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


Re . — 1. Mr. Santosh Kumar Kabra , 

Adult : Indian Inhabitant , 


Mar 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 

IN INSOLVENCY 


The Debtors hereunder mentioned have been adjudged Insolvents in Insolvency Petition No. 8 
of 2020 as on 6th January , 2023 by the Hon'ble Insolvency Court . 

INSOLVENCY PETITION No. 8 OF 2020 


Residing at Flat No. A - 402 , 

Fourth Floor , Jiten Co - op . Hsg . Soc . Ltd. , 

J. P. Road , Andheri ( West ) , 

Mumbai 400058 . 


2. Mrs. Sushila Devi Kabra , 
Adult : Indian Inhabitant , 


Residing at Flat No. A - 402 , 

Fourth Floor , Jiten Co - op . Hsg . Soc . Ltd. , 

J. P. Road , Andheri ( West ) , 

Mumbai 400058 . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - १ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35827 


Dated this 19th day of January , 2023 . 


[ पृष्ठे ०७ , किंमत : रुपये १५.०० 


The Petition was presented to this Hon'ble Court on 22nd January , 2020 by 
Arpan Leasing Company Limited . 


( १ ) 


.Debtors . 


.Petitioning Creditor . 


D. R. TALEKAR , 
I / c . Insolvency Registrar , 
High Court , Bombay . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

- 


मिरा - भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा ( सेवा 
प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१ ९ मधील 
महापालिका उप सचिव पदासाठी विहित केलेल्या 
अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीत सुधारणेस शासन 
मान्यता देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 

नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : - मिभाम -११२२ / प्र.क्र .१०४ / नवि -२८ 

हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 

दिनांक : - २५ जानेवारी , २०२३ . 


वाचा : - १ ) नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्र . मिभाम -१११६ / प्र.क्र .३६ ( भाग -१ ) / १६ / नवि -२८ , 

दि .२६.०२.२०१ ९ . 

२ ) नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्र . मिभाम -१११६ / प्र.क्र .३५ / १६ / नवि -२८ , 

दि .२८.०५.२०१ ९ . 

३ ) मिरा - भाईंदर महानगरपालिका महासभा ठराव क्र . २७ , दि .०३.०८.२०२२ . 

४ ) आयुक्त , मिरा - भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र . मनपा / आस्था / १२४ ९ / २०२२-२३ , 
दि .०७.० ९ .२०२२ . 

५ ) नगर विकास विभाग , शासन निर्णय , क्र . मिभाम -१११६ / प्र.क्र .३५ / नवि -२८ , दि .२५.११.२०२१ . 
प्रस्तावना : 


मिरा - भाईंदर महानगरपालिकेच्या सुधारित सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१ ९ 
यांस संदर्भीय क्र . २ येथील , दि .२८.०५.२०१ ९ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे . सदर 
सेवाप्रवेश नियमात पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गातील सेवेची ५ वर्षाची अट आहे . राज्य शासनामध्ये 
साधारणत : पदोन्नतीसाठी पात्र होण्यासाठी निम्न संवर्गातील पदावर ३ वर्षे अनुभवाची अट आहे . त्यानुसार 
मिरा - भाईंदर महानगरपालिकेच्या सुधारित सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१ ९ मध्ये 
सुधारणा करण्यात येऊन , पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गातील पदावर ३ वर्षे अनुभवाची अट ठेवण्यास , मिरा 
भाईंदर महानगरपालिका , सुधारित सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१ ९ चा सुधारित भाग 
नियमांस , संदर्भ क्र . ५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे . 


२. मिरा - भाईंदर महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मंजूर केलेल्या ' महापालिका उप सचिव ' 
या पदावरील नामनिर्देशन / सरळसेवेसाठी असलेले प्रमाण १०० % ऐवजी , नामनिर्देशन / सरळसेवा -५० % 
व पदोन्नती - ५० % अशी सुधारणा करण्याबाबत , आयुक्त , मिरा - भाईंदर महानगरपालिका यांनी संदर्भीय 
दि .०७.० ९ .२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला आहे . 


मिरा - भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये ‘ उप सचिव ' या संवर्गातील १ पद उपलब्ध असून , सदर पद 
सरळसेवेने भरण्याबाबत सेवा प्रवेश नियामत तरतूद करण्यात आलेली आहे . सदर पद 
महानगरपालिकेच्या ठरावानुसार व प्रस्तावानुसार पदोन्नतीने भरण्यासंदर्भात , महानगरपालिकेच्या सेवा 
( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१ ९ मधील तरतूदी पाहता , संदर्भीय दि .२८.०५.२०१ ९ च्या 
शासन निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट -२ ” मध्ये क्र . ९ ८ वर , ‘ महापालिका उप सचिव ' ( श्रेणी -२ , प्रशासकीय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३-१९ , शके १ ९ ४४ 
शासन निर्णय क्रमांक : मिभाम -११२२ / प्र.क्र .१०४ / नवि -२८ 


सेवा ) या नमूद पदाच्या नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीसंदर्भात सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती . या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे . 

शासन निर्णय : 

संदर्भीय दि .२८.०५.२०१ ९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट -२ ” मधील क्र . ९ ८ येथील 
‘ महापालिका उप सचिव ' ( श्रेणी -२ प्रशासकीय सेवा ) संवर्गाच्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीत , महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ च्या कलम ४५४ , ४५५ व ४६५ ( १ ) ( ल ) अन्वये प्राप्त अधिकारात , मिरा 
भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा ( सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१ ९ मध्ये मिरा - भाईंदर 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील ‘ प्रशासकीय सेवा या पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या 
व नामनिर्देशनासाठी विहीत केलेली स्तंभ ४ मधील , अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने , महापालिका उप सचिव ( श्रेणी -२ , प्रशासकीय सेवा ) यामध्ये नियुक्ती करता 
येईल , ही अट ठेवण्यात येऊन , महापालिका उप सचिव पदासाठी सेवा प्रवेश नियमात , 
नामनिर्देशन / सरळसेवेसाठी असलेले प्रमाण १०० % ऐवजी पदोन्नती -१०० % , पदोन्नतीने पात्र उमेदवार 
उपलब्ध न झाल्यास , सदर पद नामनिर्देशनाने / सरळसेवेने भरावे , अशी सुधारणा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे . महापालिका उप सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या अर्हतेत सोबत जोडलेल्या 
“ परिशिष्ट -२ , अनुसूची - क ” अन्वये सुधारणेस मंजूरी देण्यात येत आहे . 

२. या नियमास “ मिरा - भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा ( सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) 
नियम , २०१ ९ ” चा सुधारित भाग असे संबोधण्यात यावे . 

३. सदर सुधारित नियम , आयुक्त , मिरा - भाईंदर महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द करावेत . हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 

४. या आदेशानुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पूर्तता आयुक्त , मिरा - भाईंदर महानगरपालिका यांनी 
करावयाची आहे . 

५ . 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१२५१७३३२७३ ९ २५ असा आहे . हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


PRATIBHA MADHAV 
PATIL 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAY PATIL 

DN : C - IN , O - GOVERNMENT OF MAHARASHTRA , ou - URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT , 

2.5.4.20b693d975fffc642fe6b7c2ce9e1297 fd le8bda9b459f85f751159984 bad BOfd , 

serialNumber - DA026EB5AEBCBB4E3C24CDBECBBF2F6DCBAEEDSC1E54483490119E 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - १ अ 


postalCode - 400032 , st - Maharashtra , 


E0456AD , cn - PRATIBHA MADHAV PATIL 

Date : 2023.01.25 17:37:23 + 05'30 ' 


( प्रतिभा पाटील ) 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रत , 

१ ) मा . मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव , मंत्रालय , मुंबई - ३२ 

२ ) आयुक्त , मिरा - भाईंदर महानगरपालिका , जिल्हा ठाणे . 

३ ) प्रधान सचिव ( नवि -२ ) यांचे स्वीय सहायक , नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई . 


४ ) उप सचिव ( नवि -२८ ) , यांचे स्वीय सहायक , नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई . 
५ ) निवडनस्ती ( नवि -२८ ) . 


४ 


शासन निर्णय क्रमांक : मिभाम -११२२ / प्र.क्र .१०४ / नवि -२८ 

शा.नि.क्र.मिभाम -११२२ / सं.क्र .१४१८ / प्र.क्र .१०४ / नवि -२८ , दि . २५ जानेवारी , २०२३ सोबतचे 
“ परिशिष्ट -२ , अनुसूची - क " 

सध्याची तरतूद नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दती 


अ.क्र . पदनाम व 

श्रेणी 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

- 


१ 


२ 

३ 

महापालिका नामनिर्देशन / 

सरळसेवा 

उप सचिव 
( श्रेणी -२ , 
प्रशासकीय 
सेवा ) 

१०० % 


४ 


नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली शैक्षणिक पदोन्नती -१०० % 

करणाऱ्या मिरा - भाईंदर 

आस्थापनेवरील 

प्रशासकीय कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा 

अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती 
करता येईल . 

अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची नामनिर्देशन / 

पदवी . 

सरळसेवा 


( ब ) 


अर्हता धारण 
महानगरपालिकेच्या 


शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेतील प्रशासकीय कामकाजाचा किमान ३ 
वर्षाचा अनुभव आवश्यक . 

क ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 

पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध न 
झाल्यास , सदर पद सरळसेवेने / नामनिर्देशनाने 
भरता येईल . 


नेमणूकीची पध्दत व 
टक्केवारी / नामनिर्देशन / 
पदोन्नतीकरीता 
प्रस्तावित सुधारणा 


************************************************* 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३-१९९ , शके १ ९ ४४ 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव राजा , जि . बुलडाणा 
नमुना नं . १८ 

स्थावर मालमत्तेसंबंधी जप्ती आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ , नियम १०७ ( १० ) 
क्रमांक वि.व.अ. / कव . / १७५ / २०२३ . 


ज्याअर्थी , अध्यक्ष , पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव राजा , जि . बुलडाणा यांनी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम १५६ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र क्र . १४८३ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ चे आधारावर गणेश किराणा अॅन्ड जनरल प्रो . प्रा . राजेंद्र 
भिवसन कायंदे , रा . आदर्श कॉलनी , दे . राजा तहसील देऊळगांव राजा , जि . बुलडाणा यांचेकडील थकबाकी रु . ५५६००० व्याज 
दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून भरणा तारखेपर्यंत तसेच सरचार्ज नो . फी वसुली खर्च करण्याबाबत व त्याची अंमलबजावणी त्यांची खालील 
मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याबाबत अर्ज केलेले आहे . 

· 


त्याअर्थी मी , वि . र . पांगारकर विशेष वसुली - विक्री अधिकारी , पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव राजा महाराष्ट्र 
सहकारी नियम १ ९ ६१ नियम १०७ ( १० ) अन्वये मा . जिल्हा उप निबंधक साहेब सहकारी संस्था , बुलडाणा अधिकार प्रदान आदेश 
क्र . २० ९ ७ / २०२२ , दिनांक ३० मार्च २०२२ अन्वये कलम १५६ म . राज्य सह . कायदा , १ ९ ६० खाली दर्शविलेली मालमत्ता जप्त 
केलेली आहे . आणि या आदेशानंतर सदर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण करण्यात आले असेल किंवा तिच्यावर कोणताही 
भार ठेवण्यात किंवा निर्माण करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव राजा चे बाबतीत रद्द 
होतील व निरर्थक ठरतील . 


प्रमाणपत्र 

क्रमांक , तारीख 

( १ ) 

जा.क्र.सनिदे / वि 

१/१४८३/२०२२ 

दिनांक ८ सप्टेंबर 


मालमत्तेचे वर्णन 

घर नंबर किंवा शेताचा 
भूमापन क्रमांक व वर्णन 

( ३ ) 
मौजे उंबरखेड , ता . दे . ( १ ) 

राजा , जि . बुलडाणा पुर्वेस : सरकारी रस्ता 

येथील 


थकबाकीदाराचे नाव 

व गाव 
( २ ) 

गणेश किराणा अॅन्ड 

जनरल प्रो . प्रा . राजेंद्र 
भिवसन कायंदे , रा . 
आदर्श कॉलनी , 

आदर्श कॉलनी , दे . ( १ ) ग्रा.पं. हद्दीतील पश्चिमेस : विष्णु सोनुने 

दे . 

यांची जागा 


२०२२ सहाय्यक 

निबंधक , सहकारी 

राजा , 

संस्था , देऊळगांव ता . देऊळगांवराजा , 

राजा 

जि . बुलडाणा . 


चतुःसीमा 


( ४ ) 


मालमत्ता क्र . जुना 

क्रमांकाचा खुला दक्षिणेस : अर्जुनराव जानराव 
३५३ , नवीन - ४५५ उत्तरेस : गावठाणाची जमीन 

कायंदे यांची जागा 

प्लॉट श्री रामदास 
भिवसन कायंदे व 
सौ . कावेरी रामदास ( २ ) 
कायंदे यांची जागा 
( २ ) उंबरखेड 
ग्रामपंचायत हद्दीतील 
मालमत्ता क्र . १७७ 
राजेंद्र भिवसन कायंदे 
व सौ . ज्योती राजेंद्र 
कायंदे यांची जागा 


पुर्वेस : गणेश भिवसन कायंदे 
पश्चिमेस : सरकारी रस्ता 
उत्तरेस : अर्जुन जानराव 

कायंदे 

दक्षिणेस : सरकारी रस्ता 


शेरा मालमत्तेवरील 

बोजा 

( ५ ) 


| पिपल्स को- ऑपरे 

- 

टिव्ह बँक मर्या . , 


देऊळगांव राजा चे 

थकीत कर्जापोटी जप्त . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

- 


( १ ) वरील पूर्ण रकमेची व्याजासहीत व इतर खर्चासहीत या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत वसूल परतफेड न केल्यास 
वरील जप्त केलेली मालमत्ता जाहिर दवंडी देऊन व प्रसिद्धी होऊन विकण्यात येईल . 


देऊळगांव राजा , 

दिनांक २५ जानेवारी २०२३ . 


वि . र . पांगारकर , 

विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी , 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव राजा , 
जि . बुलडाणा ( महाराष्ट्र ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३-१९९ , शके १ ९ ४४ 
उस्मानाबाद जिल्हा परिषद , उस्मानाबाद 
अधिसूचना 


क्रमांक जिपउ / साप्रवि / महसूल / सीआर -०३ / २०२२ 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १४२ खाली महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषदेचे वार्षिक 
प्रशासन अहवाल तयार करण्यासंबंधी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) नियम , 
१ ९ ६४ तयार करून त्यात वारंवार सुधारणा केल्या आहेत . 


उस्मानाबाद , 

दिनांक १७ जानेवारी २०२३ . 


७ 


सदर नियमाखाली उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२०२२ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करून त्यास जिल्हा 
परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक ५ , दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे . 

सदर अहवाल उक्त नियमावलीच्या नियम क्रमांक ९ खाली जनतेच्या माहितीस्तव प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


राहूल गुप्ता ( भा.प्र.से ) , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , उस्मानाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


